महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-१०१६/प्र.क्र.99६/पोळ-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १७ मे २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील पोळीस वसाहत, ware 
पोलीस, नायगांव, येथील पोलीस सेवा निवासस्थानांमध्ये “providing R.C.C.B. 
with necessary switchgears” e विद्युतविषयक दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
3) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-८(१२)/ 
शा.३२५/ १६, दिनांक ०५.११.२०१६. 
ज्ञापन.- 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी पोलीस वसाहत, wars पोळीस, नायगांव, येथील 
पोलीस सेवा निवासस्थानांमध्ये “providing R.C.C.B. with necessary switchgears” हे 


विद्युतविषयक दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव सादर 
केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप अभियंता, दादर विद्युत (सा.बां) उपविभाग, मुंबई, यांनी सन 
२०१५-१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले एकूण रु.१,४२,४३,४६२/- इतक्या खर्चाचे अंदाज 
सादर केले असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, मुंबई, यांनी 
साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून ते 
रु.१,६९,५७,९६४/- असे सुधारित केले आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित 
अटींवर, सहमती दिली आहे:- 


४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील पोलीस वसाहत, 
सक्षस्र पोलीस, नायगांव, येथील पोलीस सेवा निवासस्थानांमध्ये “providing R.C.C.B. with 
necessary switchgears” e विद्युतविषयक दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी रु.१ ,५९,५७,९६४/- 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

१) खर्चाचे अंदाज हे अपर पोलीस आयुक्‍त, Gare vise, नायगांव मुंबई, यांनी 

साक्षांकित करणे आवश्‍यक आहे; 
२) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-१०१६/प्र.क्र.७७६/पोल-७. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६९९/ इमा-२, 
दिनांक ११.१०.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५१८१५२७०२६९२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ढ Digitally signed by Swapnil Gopal 80156 
S Wa p Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d 
G 443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 
Opal Borse =: 
p Date: 2018.05.18 15:25:27 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत- 


१) अपर पोलीस आयुक्त, Gare TAM, नायगांव, मुंबई. 

२) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई विद्युत (सा.बां) विभाग, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाय 
Parl, FAFA, यांनी GINGA खर्चाच्या अंदाजाच्या प्रतीसहा. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


